सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ३४ ] 


शुक्रवार , दिनांक ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , शके १ ९ ४० [किंमत ०.०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


परिशिष्ट-७ ब 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचेकडून 
सिल्लोड नगर परिषद जिल्हा औरंगाबाद 


आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम १९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .४०) च्या कलम 
९ पोटकलम ( २) अन्वये मा.विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद यांनी त्यांचे 
आदेश क्र .२०१८ / नपाप्र /निवडणूक / कावि -१८२ दि . ०४/१२/२०१८ अन्वये 
सिल्लोड नगरपरिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्या प्रमाणे निवडावयाच्या 
सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियासाठी 
( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील 
स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) निश्चित केलेल्या आहेत . 
१. निवडावयाची सभासद संख्याः 

२६ 
२. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 

नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
अ . अनुसूचित जाती 
ब . अनुसूचित जमाती 
क . नागरीकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग 
३. स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गामधील स्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा 
धरून ) 

१३ 
४. उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ),( ब ) व ( क ) येथील 
जागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागास वर्ग 
प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखुन ठेवावयाच्या जागांसाठी संख्या खालील प्रमाणे 
राहील . 
अ . अनुसूचित जाती 
ब . अनुसूचित जमाती 
क . नागरीकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग 

०४ 


०२ 


०१ 


आदेश 
जा.क्र .२०१८ /नपाप्र/निवडणुक / कावि - ५१.- मा.राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र.रानिआ/ नप-२०१८ / प्र.क्र .१५/ का .०६, दिनांक 
१५.१०.२०१८ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९ ६५ ( १ ९ ६५ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .४०) चे कलम १०( १ ) खाली औरंगाबाद जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसुचिमध्ये दर्शविलेल्या प्रमाणे सिल्लोड 
नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा राखुन 
ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याच प्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागास वर्ग प्रवर्गातील स्त्रीयांसाठी) 
जागा राखुन ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक २०१८/ नपाप्र / 
निवडणूक / सार्वत्रिक / कावि -१४०/दिनांक ३/११/२०१८ च्या अदेशाचा प्रारूप 
मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती आणि औद्योकि नगरी 
अधिनियम १९ ६५ ( १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .४० ) कलम १० ( १ ) 
च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद 
क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास 
अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वकश विचार करून त्यास अनुसरून 
प्राप्त झालेल्या हरकतीवर सुनावणी घेऊन मा विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 
यांना अभिप्राय सादर करून मा.विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांनी पत्र 
क्र .२०१८/ नपाप्र/निवडणूक / कावि-१८२/ दिनांक ०४/१२/२०१८ अन्वये मान्यता 
दिल्यानुसार मी , उदय चौधरी, औरंगाबाद जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १० पोटकल (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


०७ 


.. 


०१ 


०१ 


औ. भाग -१ - अ ( असा .)-१ 


१ 


शके १ ९ ४० 


.. 


०७ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , 

भाग १ - अ असाधारण 
५. महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखुन ठेवावयाच्या जागांसाठी 

त्यातील अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या व आदेशाच्या 
संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमुद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ अ,ब 

अनुसूचिमध्ये दर्शविल्या प्रमाणे निश्चित करीत असुन ज्या प्रभागामध्ये 
व क समोरील नमुद केलेल्या जागा ) 

यथास्थिती ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , नागरीकांचा मागासवर्ग 
६. सर्वसाधारण ( अनारक्षित ) जागाची संख्या 

० ९ 

प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्रियांसह ) जागा राखुन ठेवण्यात येतील हे प्रभाग 
( अनुक्रमांक १ समोर 

नमुद 

केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक २ अ , २ व निर्दिष्ट करीत आहे . 
क व अनुक्रमांक ५ समोरील नमुद केलेल्या जागा ) 

७. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ 
त्याअर्थी, आता मा.कक्ष अधिकारी , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र 

हा आदेश अंमलात येईल . 
यांचे पत्र क्र.रानिआ / नप-२०१/ प्र.क्र .१५/ का .०६ दिनांक १५/१०/२०१८ नुसार 
व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 

औरंगाबाद , ६.१२.२०१८ 

( उदय चौधरी) 
१ ९ ६५ चे कलम १० पोटकलम ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 

जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद . 
वापर करून मी , उदय चौधरी , जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद याव्दारे सिल्लोड 
नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व 
त्यांची व्याप्ती व जनगणना २०११ नुसार प्रत्येक प्रभागाची लोकसंख्या आणि 


अनुसूची 
सिल्लोड नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१८ 


प्रभाग प्रभागाचे नांव 
क्रमांक असल्यास 
( Ward ] ( Name of 
No. ) Ward No 

if any) 


प्रभागाची 

एकुण 

लोकसंख्या जागा 
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या क्रमांक 
अनुसूचीत जमातीची लोकसंख्या ( Seat 
( Total Population of No. ) 
ward , Schedule Castes 
Population , Schedule 
Tribe Population ) 


प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षरणाची स्थिती कोणत्या 
( Discription of Boundry of the प्रवर्गासाठी जसे अनु, जाती/ अनु. 
Ward ) ( उत्तर , पुर्व, दक्षिण पश्चिम ) जमाती / नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग 

स्त्रियांसाठी ( अनु. जाती/ अनु.जमाती ) 
नागरीकांचा मागासवर्ग स्त्रियांसाठी 
धरून) ( Category, SC, ST , BCC, 
| Womenin SC , ST, BCC 
Category ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


१ 


१ - अ 


१ - अ अनुसुचित जाती ( स्त्री राखीव ) 


एकूण 

लोकसंख्या : ४७०६ 
अनुसूचित जाती : 

८३२ 
अनुसूचित जमाती : 

१४० 


१ - ब 


१ - ब- सर्वसाधारण 


रजाळवाडी, पेट्रोलपंप परिसर, जयभवानी 
नगर , श्रीकृष्णनगर भाग जैनोद्दीन कॉलनी 
भाग 
उत्तर - औरंगाबाद जळगांव रोड सर्वे 
नं .३४५ ते न.प. हद्दीने मंगरूळ रोडपर्यंत 
पुर्व- औरंगाबाद जळगांव रोड सर्वेनं .३४५ 
( न.प.हद्द ) पासुन पुढे अॅटो अॅण्ड फर्म 
पेट्रोल पंप ते विशाल कम्युनिकेशन पर्यंत 
पुढे दिल्ली रोड हनिफ मेकानिक ते 
रज्जाकखा पठाण यांचे मंडप दुकान 
पर्यंत 
दक्षिण - औरंगाबाद जळगांव रोडवरील 
विशाल कम्युनिकेशन ते अंबर सुरडकर 
यांच्या घरापर्यंत दिल्लीरोड रज्जाकखा 
पठाण यांचे मंडप दुकान ते सुशिलाबाई 
साळवे यांचे घरा पर्यंत 
पश्चिम जैनोद्दीन कॉलनी मधील 
सुशिलाबाई साळवे यांचे घर ते नजीब 
खत्री यांचे घर पुढे लुकमान मुर्गीवाले 
यांचे शेजारील रिकामे प्लॉट ते कन्नड 
रोड सर्वे नं .२४२ पासुन न.प. हद्दीने 
मंगरूळ रोड पर्यंत 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , शके 


१ ९ ४० 


३ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


२ 


२ 


२- अ अनुसुचित जमाती ( स्त्री राखीव ) 


एकूण लोकसंख्या : ४५४३ 
अनुसूचित जाती : ७६८ 
अनुसूचित जमातीः ४५० 


२- अ | एमएसइबी परिसर , हनुमाननगर , ग्रामीण 
२ - ब 

पोलिस स्टेशन , शिवाजीनगर , 
बालाजीनगर , नविन म्हसोबा मंदीर 
परिसर, लक्ष्मी कॉलनी , समतानगर भाग , 
मोगलपूरा 


२- ब- सर्वसाधारण 


उत्तर - औरंगाबाद जळगांव रोड सर्वे 
नं .३४९ पासुन न.प. हद्दीने पूर्वेस सर्वे 
नं .४५ पर्यंत 
पुर्व- न.प.हद्द गांव हद्द डोंगरगांव 
दक्षिण - औरंगाबाद जळगांव रस्त्यावरील 
जयभद्रा ट्रेडर्स ते विठ्ठल आसाराम दुधे 
यांचे घर पुढे सुभाष काशिनाथ देवळे 
याचे घर ते पुढे रामकृष्ण विद्यालयाच्या 
भिंतीने अशोक गणपत साळवे यांचे घर 
पुढे ५० फुट डी.पी. रोड वरील बॉन 
सुपर मॉल पर्यंत पुढे मोईन मिस्तरी 
यांचे घर ते भिका मुरमे यांचे घर पुढे 
डॉ . अशोक तायडे यांचे घरापर्यंत पुढे 
सुखदेव तमखाने यांचे घर ते न.प. हद्द 
पुढे गांव हद्द डोंगरगांव 
पश्चिम - औरंगाबाद जळगांव रोड जय 
भद्रा ट्रेडर्स पासुन औरंगाबाद 
जळगांवरोडने न.प.हद्द सर्वे नं .३४९ पर्यंत 
गांव हद्द डोंगरगांव 


३ 


३ 


३ - अ 


एकूण लोकसंख्या : ४६ ९ ८ 
अनुसूचित जाती : 

३ ९ ४ 
अनुसूचित जमाती : 

४६३ 


| ३ - ब 


शिवाजीनगर भाग , स्विटी टॉकीज , 

३ - अ नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
स.नं .३७८ शिक्षक पतसंस्था परिसर , | ( स्त्री राखीव ) 
समतानगर भाग , शिक्षक कॉलनी , 

न्यु . 
शिवाजीनगर, मिी कॉलनी भाग , सहारा | ३- ब- सर्वसाधारण 
सिटी , सपकाळवाडी 


उत्तर - औरंगाबाद जळगांव रोड वरील 
एम.एस.स्टील राजपुरोहित यांचे घर 
पुढे बाबु दुधे यांचे घर ते डी.पी.रोडवरील 
सुरज प्रोव्हिजन पुढे कॉन्स्टेबल वरपे 
यांचे घर ते अॅड . तायडे यांचे घरा 
समोरील रिकामे प्लॉटपर्यंत पुढे रामचंद्र 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , 


शके १९ ४० 


भाग १ - अ असाधारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


शिरसाठ ते सपकाळवाडी नाला न.प. 


हद्द गाव हद्द आव्हाना 
पुर्व- गांव हद्द आव्हाना रोड पर्यंत 
दक्षिण - औरंगाबाद जळगांव रोड वरील 
पाटबंधारे कार्यालय पुलापासुन फकिरी 
नाल्याने औरंगाबाद जळगांव बायपास राड 
पर्यंत पुढे मिी कॉलनी सांडु बेग यांचे 
घर ते पुढे शेख अन्वर शेख नसीर यांचे 
घर ते युनुस कपडेवाले यांचे घर ते जाफर 
भाई यांचे घरापर्यंत पुढे अण्णा सपकाळ 
यांचे घर ते आव्हाना रोडने न.प. हद्दी 
पर्यंत गांव हद्द आव्हाना 
पश्चिम - औरंगाबाद जळगांव बायपास 
रोडवरील सांडु बेग यांचे घर ते फकिरी 
नाला पुढे पाटबंधारे कार्यालय ते 
एस.एस.स्टील पर्यंत पुढे अॅड . तायडे 
यांचे घर समोरील खुले प्लॉट ते शफिक 
मिस्तरी यांचे घरासमोरील खुले प्लॉट 
पर्यंत 


४ 


४ 


४ - अ 


एकूण लोकसंख्या : ४७२२ 
अनुसूचित जाती : १८६ 
अनुसूचित जमती : ७९ 


४ - ब 


ते पुढे शेख 


मिञ कॉलनी भाग , आझाद नगर , नुर | ४- अ सर्वसाधारण ( स्त्री राखीव ) 
कॉलनी, हाफिजनगर, पंडीतवाडी बापूनगर , 
जाधववाडी, भोकरदन नाका परिसर , | ४- ब- सर्वसाधारण 
डायरावाडी 
उत्तर - औरंगाबाद जळगांव बायपास रोड 
वरील सय्यद रऊफ यांचे वेल्डींग वर्कशॉप 

बुढन शेख गणी पुढे आव्हाना 
रोड वरील कालु हाजी यांचेप्लॉट पासुन 
न.प.हद्द गांव हद्द आव्हाना 
पुर्व- न.प.हद्दीने गांव हद्द आव्हाना / वरूड 
( वरूड रोड पर्यंत ) 
दक्षिण - औरंगाबाद जळगांव बायपास 
रोड वरील कॉलेज भिंत पुढे नाल्या पर्यंत 
पुढे वरूड रोडने न.प.हद्दी पर्यंत 
पश्चिम - औरंगाबाद जळगांव बायपास 
रोड यशवंत कॉलेज उत्तरेकडील भिंती 
पासुन पुढे कोहिनुर कॉम्पलेक्स पुढे गॅस 
गोडाऊन पुढे सय्यद रऊफ यांचे वेल्डींग 
वर्कशॉप पर्यंत 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , शके १ ९ ४० 


५ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


५ 


५ 


एकूण लोकसंख्या : ४४७ ९ 
अनुसूचित जाती : 
१३२ 
अनुसूचित जमाती : २ ९ 


५- अ | कृषि उत्पन्न बाजार समिती परिसर , | ५- अ नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
५ - ब शाहुनगर , काळे कॉलनी , महाराणा 

प्रतापनगर , जमालशाहा कॉलनी, गुम्मट | ५-ब- सर्वसाधारण ( स्त्री राखीव ) 
कॉलनी भाग , सिध्देवर गृहनिर्माण संस्था 


उत्तर - औरंगाबाद जळगांवरोड वरील 
दुर्गा इलेक्ट्रीक ते बाळा गाडेकर यांचे 
घर बायपास रोड 
पुर्व- औरंगाबाद जळगांव बायपास रोड 
बाळा गाडेकर यांचे घर ते छत्रपती 
विशवाजी विद्यालय अब्दुल हमिद चौक 
पर्यंत 
दक्षिण - अब्दुल हमीद चौक ते विजय 
टॉकीज पर्यंत ( वरूड पांधी ) 
पश्चिम - औरंगाबाद जळगांव रोड विजय 
टॉकिज ते दुर्गा इलेक्ट्रीक पर्यंत 


६ 


६ 


६ - अ 


एकूण लोकसंख्या : ४५१२ 
अनुसूचित जाती : ३३ 
अनुसूचित जमाती : 


६ - ब 


इंदिरानगर , तहसिल क्वार्टर, 

६- अ नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
बिलालनगर , न.प. नविन इमारत बस | ( स्त्री राखीव ) 
स्टँड रोड , डॉ.जाकेर हुसैन नगर 

६ - ब- सर्वसाधारण 


१४ 


उत्तर - औरंगाबाद जळगांव रोडवरील 
पाटबंधारे कार्यालय ते फकिरी नाल्याने 
बायपास रोड पर्यंत 
पुर्व- औरंगाबाद जळगांव बायपास रोड 
फकिरी नाला ते आदर्श ट्रेडींग कंपनी ते 
अहेमद पठाण यांच्या प्लॉट पर्यंत ( आव्हान 


रोड ) 


दक्षिण - औरंगाबाद जळगांव रोडवरील 
न.प. कार्यालय ते मोंढा रोड आव्हाना 
रोडने अहेमद पठाण यांचे प्लॉट बायपास 
रोडपर्यंत 
पश्चिम - औरंगाबाद जळगांव रोड 
नगरपरिषद कार्यालय ते पाटबंधारे कार्यालय 
पर्यंत 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , शके १९ ४० 


भाग १ - अ असाधारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


७ 


७ - अ 


एकूण 

लोकसंख्या : ४२२ ९ 
अनुसूचित जाती : ४२३ 
अनुसूचित जमाती : १७९ 


७ - ब 


श्रीकृष्णनगर भाग , टिळकनगर भाग , | ७- अ नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
जैनोद्दीन कॉलनी भाग , आनंद पार्क 

७ -ब- सर्वसाधारण ( स्त्री राखीव ) 
उत्तर - सिल्लोड कन्नड रोडवरील नाला 
पुल ते जुना मोंढा रोड सर्वेनं .२७६ पर्यंत 
( न.प.विहिर ) पुढे नर्सरी नाल्याने दिल्ली 
रोड पर्यंत पुढे रजाळा रस्त्यावरील महेबुब 
हाफिज साहब यांचे घर ते सुमैय्या किराणा 
पर्यंत दिल्ली रोड वरील संगिता वरपे 
यांचे घर ते शेख मिन्हाज यांचे कॉम्प्लेक्स 
( यशराज मेन्स पार्लर ) ( औरंगाबाद 
जळगावरोड ) पर्यंत 
पुर्व- कन्नड रोडवरील नर्सरी नाला पुला 
जवळुन सार्वजनिक शौचालय औरंगाबाद 
जळगांव रोडवरील शेख मिन्हाज यांचे 
कॉम्लेक्स (यशराज मेन्स पार्लर) ते सोनार 
हॉस्पीटल पर्यतं पुढे सुमैय्या प्रोव्हिजन ते 
सय्यद मिर सय्यद सरदारअली यांचे 
घरापर्यंत 
दक्षिण - औरंगाबाद जळगांव रोडवरील 
सोनार हॉस्पिटल ते नारायण खंबाट यांच्या 
घरा शेजारील प्लॉट पर्यंत पुढे भारत 
बेकरी ते पुढे फकिरी नाला सर्वेनं .२७६ 
पर्यंत न.प.हद्द 
पश्चिम - जुना मोंढा रोड सर्वे नं .२७६ 
पर्यंत नं.प. हद्द 


८ 


८ 


८ - अ 


एकूण लोकसंख्या : ४४२६ 
अनुसूचित जाती : २८७ 
अनुसूचित जमाती : 

८ ९ 


८ - ब 


टिळकनगर भाग , एकतानगर , पंचायत | ८ - अ नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
समित परिसर , शास्त्री कॉलनी , सराफा 
कॉलनी , गांवकोसगल्ली भाग ( मोमीनपुरा ) | ८ -ब- सर्वसाधारण ( स्त्री राखीव ) 


उत्तर - औरंगाबाद जळगांव रोडवरील 
हाडोळे यांचे राजेंद्र अॅग्रो 

दुकान 

ते जैन 
स्थानक पर्यंत (दिल्ली रोड ) 
पुर्व- औरंगाबाद जळगांव रोडवरील 
हाडोळे यांचे राजेंद्र ॲग्रो दुकान ते अनिता 
पान सेंटर पुढे जामा मस्जिद चौक पर्यंत 
( पुर्वीचेबिलाल प्रोव्हिजन ) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , शके १९ ४० 


७ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


दक्षिण - औरंगाबाद जळगांव रोडवरील 
जामा मस्जिद चौक ते पठाण शिलाई 
मशिन दुकाना पर्यंत पुढे बौध्द स्मशानभूमी 
पर्यंत 
पश्चिम - पठाण शिलाई मशिन दुकान 
ते डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर पुतळया पर्यंत 
पुढे उप जिल्हा रूग्णालय ते विश्रामगृह 
भिंतीने फकिरी नाला पुढे जैन स्थानक 
पर्यंत 


९ 


P 


९ - अ 


एकूण लोकसंख्या : ४२३५ 
अनुसूचित जाती : ११०१ 
अनुसूचित जमाती : २७ 


सलिमिया शाळा परिसर , राजनगर , 
गौतमनगर झोपडपट्टी, स्नेहनगर भाग , 


९ - अ अनुसूचित जाती 


९ - ब 


इदगाहनगर भाग 


९ - ब- सर्वसाधारण ( स्त्री राखीव ) 


उत्तर - सलिमिया शाळा ते जहुरभाई 
यांचे घर पुढे सर्वे नं .२६३/ ५ हद्दीने पुढे 
सर्व नं .२४५ कन्नड रोड पर्यंत न.प.हद्द 
पुर्व- सलिमिया शाळा ते फकिरी नाला 
पुढे रवि टेलर यांचे घर ते विश्रामगृहाची 
भिंत ( गौतमबुध्द पुतळया पर्यंत ) 
दक्षिण - गौतमबुध्द पुतळा शेख मोईन 
भाजीवाले यांचे घर ते रईस सर यांचे 
घरापर्यंत पुढे अशरफ पठाण यांचे घर 
ते मंजुरखा शौकतखा यांच्या घरापर्यंत 
पुढे स्नेहनगर मधील बिस्मिल्ला मौलाना 
यांचे घर ते सार्वजनिक शौचालया पर्यंत 
राहुल साबळे यांचे घर पुढे फकिरी नाला 
व फकिरी नाला पुल ते रोडने न.प.हद्द 
गांव हद्द मोढा ( उत्तर बाजु ) 
पश्चिम - न.प. हद्दीन सर्वे नं .२३ ९ ते 
कन्नड रोड पर्यंत पुढे स्नेहनगर मधील 
सार्वजनिक शौचालय ते रईस सर यांचे 
घरापर्यंत . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , 


शके १९ ४० 


भाग १ - अ असाधारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१० 


१० 


एकूण लोकसंख्या : ४६४७ 
अनुसूचित जाती : 

३६६ 
अनुसूचित जमाती : २३ 


१० - अ | स्नेहनगर भाग , पी.एस.आय.क्वार्टर , 

१० - अ नागरीकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री 
१०- ब | पोलिस कॉलनी परिसर , अब्दालशाहनगर , | राखीव ) 

म्हसोबागल्ली , ब्राम्हण गल्ली भाग , 
माऊलीनगर, चांभारगल्ली, दुर्गानगर , | १०-ब- सर्वसाधारण 
पाबळवाडी 


उत्तर - दिल्ली रोडवरील शेख सलिम 
आशकहुसैन यांचे जुने घर ते ते भिकन 
क्षिरसागर यांचे घर ते सार्वजनिक 
शौचालय ते फकिरी नाला पुढे फकिरी 
नाला पुल ते गांव हद्द मोढा सर्वे नं .२३ ९ 
( दक्षिण बाजु ) 
पुर्व- दिल्ली रोडवरील शेख सलिम 
आशक हुसैन यांचे जुने घर ते 
पी.एस आय.क्वार्टर पुढे भगवान टोपे यांचे 
दुकाना पर्यंत पुढे फतेहईस्लाम मस्जिद 
भिंतीने हनुमान व्यायाम शाळा पुढे हैदरजंग 
यांचे घर ते पुढे सय्यद फकरोद्दीन यांचे 
घर ते पुढे सुनिल जाधव यांचे घरापर्यंत 
पुढे दिल्लीरोडने खटकाळी नाल्या पर्यंत 
दक्षिण - बालाजीगल्ली मधील संजय 
जाधव यांचे घर ते बबाबाई बाबुराव गुरव 
यांचे घर पुढे शांतीलाल अग्रवाल यांचे 
घर पुढे भिवसन मालोदे यांचे घर पुढे 
खटकाळी नाला गांव हद्द केन्हाळा 
पश्चिम - सर्वे नं .२१५ न.प. हद्दीने जुना 
मोढा रोड सर्वे नं .२३२ पर्यंत 


११ 


११ 


एकूण लोकसंख्या : ४०८८ 
अनुसूचित जाती : ६६२ 
अनुसूचित जमाती : 

२५ 


११- अ | नविन सिल्लोड , संत गाडगेबाबा चौक( हरि | ११- अ सर्वसाधारण ( स्त्री राखीव ) 
११-ब | मस्जिद समोरील भाग ) आंबेडकर , 

कसईगल्ली, गढी परिसर , मुल्लागल्ली , |११-ब- सर्वसाधारण 
अत्तारगल्ली भाग, 
उत्तर हरि मस्जिद जवळील युनुस 
मिस्तरी यांचे घर ते हरिभाऊ बेदवे यांचे 
| दुकाना पर्यंत पुढे शौकत तलाठी यांचे 

घर ते जमधडे पेंटर यांची टपरी पर्यंत 
| पुढे कंकर पहेलवान यांचे घर ते हाजी 
रज्ज्जाक यांचे घर पुढे एच.एम.बी किराण 
दुकान ते जामा मस्जिद चौक एवन टी 


हाऊस पर्यंत 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , शके १ ९ ४० 


९ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


पुर्व- औरंगाबाद जळगांव रोडवरील 
पाकिजा टि हाऊस ( सर सय्यद 
अहेमदखान चौक ) ते एवन टी हाऊस 
( जामा मस्जिद चौक ) पर्यंत पुढे तैवारखा 
पठाण ( जुने पोलिस स्टेशन ) यांचे घर 
ते हाजी रज्जाक यांचे घरापर्यंत पुढे सांडु 
आरके यांचे घर ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
पुतळयाजवळील जमधडेपेंटर यांची टपरी 
पर्यंत 
दक्षिण - सरसय्यद अहेमदखान चौकातील 
पाकिजा टी हाऊस ते मंहमद शरीफ 
यांचे घर ते सय्यद जमाल सय्यद गुलाब 
यांचे घर पुढे फकरोद्दीन अली अहेमद 
मार्गावरी सय्यदमोहियोद्दीन हेडमास्टर यांचे 
घर रऊफ बागवान यांच्या घरापर्यंत 
पश्चिम - सय्यद जमाल सय्यद गुलाब 
यांचे घर ते वाहेदसेठ यांचे घर पुढे 
रऊफ बागवान यांचे घर ते सय्यद 
अफजलअली यांचे घर पुढे वेशी पर्यंत 
पुढे महादेव मंदीर हरी मस्जिद भिंतीने 
सय्यद युनूस मिस्तरी यांच्या घरापर्यंत 


१२ 


१२ 


एकूण लोकसंख्या : ४४२४ 
अनुसूचित जाती : १५६ 
अनुसूचित जमाती : 

१७ 


१२- अ | अत्तार गल्ली भाग , होळीगल्ली, | १२- अ सर्वसाधारण ( स्त्री राखीव ) 
१२ -ब | धनगरवाडा , माळीगल्ली , राम मंदिर 

परिसर , शनि मंदिर परिसर, त्रिवेणीगल्ली , | १२- ब- सर्वसाधारण 
म्हसोबागल्ली भाग, तेलीगल्ली , 
धोबीगल्ली , गणेश कॉलनी भाग 


उत्तर - औरंगाबाद जळगांवरोड वरील 
सरसय्यद अहेमदखान चौकातील रज्जाक 
नाना यांचे कापड दुकान ते शौकत वकील 
यांच्या हवेली पर्यंत पुढे हिराजी अतार 
यांचे घर ते नुरानी मस्जिद बोळीपर्यंत 
पुढे बाळाभाऊ चंदनसे यांचे घर ते कदीर 
पहेलवान यांचे घर बालाजी गल्लीतील 
नंदु कुलकर्णी यांचे घर ते किशोर अग्रवाल 
यांच्या घरापर्यंत पुढे भिकन दिवटे यांचे 
घर दिल्ली रोड पर्यंत 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , शके १ ९ ४० 


भाग १ - अ असाधारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


पुर्व- औरंगाबाद जळगांव रोडवरील 
लोकसेवा सॉ.मील ते रज्जाक नाना कापड 
दुकान पर्यंत पुढे सय्यद चाँद अतार यांचे 
घर ते बाळाभाऊ चंदनसे यांचे घरापर्यंत 


दक्षिण - औरंगाबाद जळगांवरोड लोकसेवा 
सॉ.मील ते दिलीप धाडगे यांच्या घरापर्यंत 
पुढे पाथ्रे यांचे शेतापर्यंत पुढे सगीरखाँ 
गौसखा पठाण यांचे घर ते म्हसोबा मंदीर 
पर्यंत 


पश्चिम - पाङ्ग्रे यांचे शेत ते म्हसोबा 
मंदीर पुढे दिल्ली रोडने भिका दिवटे 
यांच्या घरापर्यंत 


१३ 


१३ 


एकूण लोकसंख्या : ४५२१ 
अनुसूचित जाती : १५८ 
अनुसूचित जमाती : 

१३ 


१३- अ | यशवंत नगर झोपडपट्टी, अंबादासनगर , १३- अ नागरीकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री 
१३ -ब | औरंगाबाद नाका परिसर , पुजा हॉटेल | राखीव) 

परिसर , कस्तुरी प्लाझा हॉटेल परिसर , 
चर्च परिसर , भारतनगर , गणेश कॉलनी | १३- ब- सर्वसाधारण 
भाग , खोडकाईवाडी 


उत्तर न.प.हद्द सर्वे नं .२१५ पासुन 
म्हसोबा मंदीर पुढे पाङ्ग्रे यांचे शेत ते 
रावसाहेब अढाव यांचे घरापर्यंत रत्नाकर 
धाडगे यांचे घर ते कालिंका सॉ.मील 
पर्यंत पुढे महात्मा फुले चौकातील अमीन 
कच्ची यांचे घर ते वरूड रोड ( पांधी) ने 
अब्दुल हमीद चौक ( औरंगाबाद जळगांव 
रोड पर्यंत ) पुढे यशवंत कॉलेज भिंत 
उत्तरेकडील नाल्या पर्यंत पुढे वरूड रोड 
दिवटे यांचे घरा पासुन न.प. हद्द पर्यंत 
गांव हद्द वरूड 


पुर्व- न.प.हद्दीने घनकचरा व्यवस्थापन 
पुढे सर्वेनं .१११ पर्यंत 


दक्षिण - न.प. हद्दीने जुनी पाणीपुरवठा 
विहिर पर्यंत गांव हद्द भवन / के - हाळा 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , शके १ ९ ४० 


११ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


ur 


६ 


पश्चिम - म्हसोबा मंदीर रोडवरील पा ) 
यांचे शेत दिल्ली रोडने गांव हद्द भवन / 
के -हाळा जुनी पाणीपुरवठा विहिर पासुन 
पुर्णा नदी मार्गे न.प.हद्दीने सर्वे नं .२१५ 
पर्यंत गांव हद्द केन्हाळा 


टिप -१. अनुसूचित नागरीकांना मागासवर्ग प्रगर्व व त्याच प्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्रियांसह, 

स्त्रियासांठी राखुन ठेवलेले प्रभाग हे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी काढलेल्या चिठया ( लॉटस) प्रमाणे निर्दिष्ट करण्यात आलेले आहेत 
२. सिल्लोड नगर परिषद क्षेत्रांच्या प्रभागाची सिमा दर्शविणारा नकाशा कार्यालयीन दिवशी व कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी नगर परिषद 

सिल्लोड कार्यालयात उपलब्ध राहील . 


स्थळ : सिल्लोड जि . औरंगाबाद 
दिनांक : ०६/१२/२०१८ 


: 


( उदय चौधरी ) 
जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६, शके १ ९ ४० 


भाग १ - अ असाधारण 


SCHEDUL7B 
BY THE COLLECTOR AURANGABAD 
SILLOD MUNICIPAL COUNCIL , DISTRICTT 

AURANGABAD 


as the 


No. 2018 /MUN /Election /WS Date 6/12/2018 
In exercise of the powers conferred on him by order No. 
State Election Commission /MC- 2018 /WS - 15 /WS- 06 Date 15 / 
10/2018 of the State Election Commission ,Maharashtra the 
Draft order fixing the number of seats to be elected and the 
extent of the wards into which the said Municipal / Area of 
the Municipal Council is to be divided and the ward reserved 
for schedule Tribes and Backward Class of Citizens) , 
case may be, as shown in the schedule to the draft order, 
bearing No. 2018 /NPP /Election /General /WS- 140 / Date 3 / 11/ 
2018 was published as required by the provision Sub . Section 
( 1) of section 10 of the Maharashtra Municipal Council and 
after carefully considering the objections , recieved by me 
in respect of the said Draft order and as per approval given 
by DivisionalCommissioner Aurangabad vide letter No.2018 / 
NPP/Election /General/WS-182/ Date 4/12/2018 I,Uday 
Choudhary , The collector of Aurangabad District in exercise 
of the powers conferred on me by Sub . Section ( 1 ) section 
10 of the said act, hereby make the following order namely . 


41 Out of seats at serial No. of 3 the number of 

Seats reserved for Women belonging to the 
scheduled csates, scheduled tribes and backward class of 
citizens from amongs the seats reserved for scheduled tribes 
and backward class of citizens as shown in item at serial nos. 
2 (a ), (b ) and ( c ) respectively, is as under 
al For the scheduled castes 

01 
b ] For scheduled tribes 

01 
c ] For the backward class of 

04 
citizens 
5 ) Number of seats reserved for woemn as General 
Category (Number of seats at serial 3 mins number of seats 
at serial number 4 ) 

07 
6 ] Number of seats for General 09 

(Number of seats at serial 1 mins number of seats at 
serial number 2A ,2B , 2C and serialNo.05 
2 ] Now , therefore in excercise of the powers conferred 
on meby letter of the state election commission ,Maharashtra , 
read with Sub . section ( 1) of section 10 of the Maharashtra 
Municipal council, Nagar Panchayat and Industrial 
Townships act 1965 (Maha. XL of 1965) I, Uday Choudhary, 
The Collector of Aurangabad District hereby fix the number 
and extent of the wards into which the said municipal area 
shall be divided and specify the wards in which seats shall 
be reserved for the scheduled Castes , the schedule Tribes, 
Backward class of citizens and women (including women 
belonging to the scheduled castes, scheduled tribes and the 
backward class of citizens ) as shown in the scheduled to 
this order . 
3 ] This order shall take effect for the purpose of the 
Next General Elections held immediately following the date 
of this order 


ORDER 


Whereas, The Divisional Commissioner Aurangabad by its 
order No. 2018 /NPP /Election /WS - 182 / Date 4/12/2018 issued 
under Sub . Section (2 ) Section 9 the Maharashtra Municipal 
Council, Nagar Panchayat and industrial Township Act 1965 ( 
Mah . XL off 1965 ) has fixed for the SILLOD Municipal 
council, the number of Councillors to be elected and the 
number of seats to be reserved for the Scheduled castes . 
Scheduled Tribes and Backward class of Citizens and 
Women ( including the number of seats reserved for women 
belonging to the scheduled caste , the scheduled Tribe and 
other backward class of citizens ) as show below . 


Place : 6/12/2018 
Place : Aurangabad 


[Uday Choudhary ] 
Collector, Aurangabad 


1] 


2 ] 


a ] 
b ] 
c ] 


The number of councillor 

26 
to be elected 
The number of seats to be - 
reserved 
For the schedul, castes 

02 
For the schedule Tribes 

01 
For the backward class of 

07 
citizens 
The total number of seats to 

13 
reserved for women 
( including the number of seats 
reserved for women belonging 
to the scheduled caste, schedule tribes 
and backward class of citizens) 


3 ] 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , शके १ ९ ४० 


१३ 


SCHEDULE 


Seat 


Ward Name of the 
No. Ward No. if 


Discription Boundary of the 


ward 


any 


Total Population 
ofward 
Scheduld castes 
population 
schedule Tribes 
population 


Category 
SC , ST, 
BCC , 
Women in 
SC , ST, BCC 
Category ) 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


1 


1 - A 
1 - B 


TotalPopulation 

4706 
Schedule Cast 
-832 
Schedule Tribe 
-140 


1 - A 
Scheduled 
Caste 
(women ) 


1 - B-General 


Rajalwadi, Petrol Pump Area , Jay 
Bhavaninagar, Shrikrushnanagar Part, 
Zainoddin Coloney Part. 
North : Aurangabad Jalgaon Road 
S.No.345 to municipal limit upto mangrul 
road 
East: Aurangabad Jalgaon Road 
S.No.345 (municipal limit ) to Auto and 
Form Petrol pump to Vishal Comunication 
to Delhi road Hanif Meqanik upto 
Mandap shop of Rajjak pathan 
South : Aurangabad Jalgaon Road Vishal 
Comunication upto house of Ambar 
Suradkar to Delhi Road mandap shop of 
Rajjak pathan upto house of sushilabai 
salve 
West: Zainoddin Coloney house of 
sushilabai salve to house Najib Khatri to 
Lukman Murgiwalneighbourer s open 
plot Kannad Road S.No. 242 to 
Municipal limit upto MangrulRoad 


2 


2 


2 - A 
2 - B 


- 


Total Population 
- 4543 
Schedule Cast 
-768 
Schedule Tribe 
-450 


MSEB Area , Hanumannagar, Gramin 

2 - A 
Police Station , Shivajinagar, Balajinagar, Scheduled 
New Mhasoba Mandir Area , Laxmi 

Tribe 
Coloney, Samtanagar Part,Mogalpura. 

(women ) 
North : From Aurangabad Jalgaon Road 
S.No.349 to Municipal limit upto east 

2 - B - General 
side s.no. 45 
East:MunicipallimitDongargaon Village 
limit 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , शके १ ९ ४० 


भाग १ - अ असाधारण 


2 


3 


4 


5 


6 


South : From Aurangabad Jalgaon Road 
Jai Bhadra Traders to house of Vitthal 
Asaram Dudhe to house of Subhash 
Kashinath Devle to Ramkrushna 
Vidyalaya wall to house of Ashok Ganpat 
Salve to 50 ft. D.P. Road Bon SuperMall 
to house of Moin Mistari to house of 
Bhika Murme to house of Dr. Ashok 
Tayde to house of Sukhdev Tamkhane to 
Municipallimit upto Dongargaon Village 
limit. 
West : From Aurangabad Jalgaon Road 
Jai Bhadra Traders to Municipal limit 
S.no.349 upto Dongargaon Village limit 


3 


3 


3 - A 
3 - B 


Total Population 
- 4698 
Schedule Cast 
-394 
Schedule Tribe 
-463 


Shivajinagar Part, Swity Talkies , 3 -A -BCC 
S.No.378 Shikshak Patsanstha Area , 

(women ) 
Samtanagar Part, Shikshak Coloney, 
New Shivajinagar, Mirzha Coloney Part, 

3 - B - General 
Sahara City, Sapkalwadi. 
North : From Aurangabad Jalgaon Road 
M.S.Steel to house of Rajprohit to house 
of Babu Dudhe to D.P. Road Suraj 
Provision to house of Varpe Constable 
to Ad. Tayde s house infrontopen plot to 
Ramchandra Shirsath to SapkalwadiNala 
Municipal limit / Avhana Village limit 
East: Municipallimit upto Avhana Village 
limit 
South : From Aurangabad Jalgaon Road 
Patbandhare Office bridge to FakiriNala 
upto Aurangabad Jalgaon Bypass road to 
Mirzha Coloney house of Sandu Baig to 
house of Shaikh Anwar Shaikh Nasir to 
house of YunusKapdewale to house Zafar 
Bhai to house of Anna Sapkal to Avhana 
Road municipal limit/ Avhana Village limit 
West: From Aurangabad Jalgaon Bypass 
road house of Sandu Baig to Fakiri Nala 
to Patbandhare Office to M.S. Steel upto 
Ad . Tayde s house infront open plot upto 
Shafik Mistari s house infrontofopen plot 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , शके १ ९ ४० 


१५ 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


4 


4 


4 - A 
4 - B 


Total Population 
- 4722 
Schedule Cast 
-186 
Schedule Tribe 
-79 


Mirzha Coloney Part, Azadnagar, Noor | 4 - A - General 
Coloney , Hafiznagar, Panditwadi, (women ) 
Bapunagar, Jadhavwadi, Bhokardan 
Naka Area , Dairawadi. 

4 -B-General 
North : From Aurangabad Jalgaon Bypass 
Road Welding Workshop ofSayyed Rauf 
to Shaikh Budhan Shaikh Gani to Avhana 
Road Kalu Haji s open plot upto 
municipal limit / Avhana Village limit 
East:Municipal limit / Ahvana /Warud 
Village limit (upto Warud Road ) 
South : From Aurangabad Jalgaon Bypass 
Road College wall to Nala to Warud 
Road upto municipallimit 
West: From Aurangabad Jalgaon Bypass 
Road Yashwant College North side wall 
to Kohinoor Complex to Gas Godawn 
to Sayyed Rauf s WeldingWorkshop 


5 


5 


5 - A 
5 - B 


Total Population 
- 4479 
Schedule Cast 
-132 
Schedule Tribe 
-29 


Krushi Utpann Bazar Samiti Area , 5 -A- BCC 
Shahunagar, Kale Coloney, Maharana 
Prtapnagar, Jamalshah Coloney,Gummat | 5 -B -General 
Coloney Part , Sidheshwar Grahnirman (women ) 
Sanstha . 
North : From Aurangabad Jalgaon Road 
Durga Electrical to hosue of Bala Gadekar 
Bypass road 
East: From Aurangabad Jalgaon Bypass 
Road house of Bala Gadekar to 
Chatrapati Shivaji Vidyalaya upto Abdul 
Hamid Chowk 
South : From AbdulHamid Chowk upto 
Vijay Talkies (Warud Pandhi) 
West: From Aurangabad Jalgaon Road 
Vijay Talkies upto Durga Electrical 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , शके १ ९ ४० 


भाग १ - अ असाधारण 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


6 


6 


6 - A 
6 - B 


Total Population 

4512 
Schedule Cast 
-33 
Schedule Tribe 
-14 


Indiranagar, Tahsil Quarter , Bilalnagar, 6 -A- BCC 
N.P. New Building Bus Stand Road , Dr. (women ) 
Zaker Husainnagar. 
North : From Aurangabad Jalgaon Road | 6 - B - General 
Patbandhare Office to Fakiri Nala upto 
Bypass road 
East: From Aurangabad Jalgaon Road 
Fakiri Nala to Adarsh Trading Company 
upto plot of Ahemad Pathan ( Avhana 
Road ) 
South : From Aurangabad Jalgaon Road 
Municipal Office to Mondha Road to 
Avhana Road upto plot ofAhemad Pathan 
(Bypass Road ) 
West: From Aurangabad Jalgaon Road 
Municipal Office upto Patbandhare Office 


7 


7 


7 - A 
7 - B 


Total Population 
- 4229 
Schedule Cast 
|-423 
Schedule Tribe 
-179 


Shrikrushnnagar Part, Tilaknagar 7 -A- BCC 
Part, Zainoddin Coloney Part,Anand 
Park . 
North : Sillod -Kannad Road Nala bridge 7 -B-General 
to old Moda Road upto S.No.276 (women ) 
(Municipal Well ) to Nursery Nala Delhi 
Road to Rajala road house ofMahebub 
Hafiz sahab to Sumayya Kirana shop to 
house of Sangita Varpe upto Shaikh 
Minhaj s Complex ( Yashraj Men s 
Parlour ) ( Aurangabad Jalgaon Road ) 
East : Kannad Road near Nursery Nala 
bridge to Public Toilet to Aurangabad 
Jalgaon Road Shaikh Minhaj s (Yashraj 
Men s Parlour) upto Sonar Hospitalupto 
Sumaiyya Kirana shop upto house of 
Sayyed Mir Sayyed Sardar Ali 
South : From Aurangabad Jalgaon Road 
Sonar Hospital to Naryan Khambat 
house neighbour open plot to Bharat 
Bakery upto Fakiri Nala S.no. 276 upto 
municipallimit 
West : Old Modha Road S.No. 276 upto 
municipal limit 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , शके १९ ४० 


१७ 


2 


3 


4 . 


5 


6 


8 


8 


8 - A 
8 - B 


Total Population 

4426 
Schedule Cast 
-287 
Schedule Tribe 
-89 


Tilaknagar Part, Ektanagar, Panchayat 8 - A- BCC 
Samiti Area , Shastri Coloney, Sarafa 
Coloney,Gaonkosgalli Part (Mominpura ). 
North : From Aurangabad Jalgaon Road 8 - B - General 
Shop of Hadole Rajendra Agro upto Jain (women ) 
Sthanak (DelhiRoad ) 
East: From Aurangabad Jalgaon Road 
Shop of Hadole Rajendra Agro to Anita 
Pan Center upto Jama Masjid Chowk 
(Old Bilal Provision ) 
South : From Aurangabad Jalgaon Road 
Jama Masjid Chowk upto Shop of 
Pathan Shilai Mashin upto Bodh 
Smashanbhumi 
West: Shop of Pathan Shilai Mashin upto 
Dr. Babasaheb Ambedkar Statue to Sub 
District Hospital to Rest House wall to 
Fakiri Nala upto Jain Sthanak 


9 


9 


9 - A 
9 - B 


Total Population 
- 4235 
Schedule Cast 
-1101 
Schedule Tribe 
-27 


Salimiya School Area , Rajnagar , 9 - A 
Gautamnagar Jhopadpatti, Scheduled 
Snehnagar Part, Eidgahnagar Part. Caste 
North : Salimya School to house of 
Zahurbhai to S.No.263 / 5 limit to 9 -B-General 
S.No.245 limit upto Kannad Road (women ) 
municipal limit 
East: Salimya School to Fakiri Nala to 
house of Ravi Tailor to Rest House wall 
upto (Goutambudh Statue ) 
South : Goutambudh Statue house of 
Shaikh Moin Bhajiwale to house of Rais 
Sir to house ofAshraf Pathan upto house 
of Manzurkha Shaukatkha to house of 
Bismilla Moulana, Snehnagar upto Public 
Toilet to house of Rahul Sable to Fakiri 
Nala to Fakiri Nala bridge to municipal 
limit /Modha Village limit (North side) 
West : municipal limit s.no.241 upto 
Kannad Road to Snehnagar Public Toile 
upto house of Rais Sir 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , शके १ ९ ४० 


भाग १ - अ असाधारण 


2 


3 


4 


5 


6 


10 


10 


Total Population 
- 4647 
Schedule Cast 
1-366 
Schedule Tribe 
-23 


10 - A Snehnagar Part, PSI Qurter, Police 10 - A- BCC 
10 - B 

Coloney Area , Abdalshanagar, (women ) 
Mhasobagalli , Brahman Galli Part, 
Maulinagar, Chambhargalli,Durganagar , 10 -B 
Pabalwadi. 

General 
North : Delhi Road Old house of Shaikh 
Salim Ashakhusen to house of Bhikan 
Kshirsagar to Public Toilet to Fakiri Nala 
to Fakiri Nala bridge to Modha Village 
limit s.no. 239 (South side ) 
East : Delhi Road Old house of Shaikh 
Salim Ashakhusen to P.S.I. Quarter to 
shop of Bhagwan Tompe to Fateh Islam 
Masjid wall to Hanuman Vyam Shala to 
house of Hyder Baig to house of Sayyed 
Fakroddin upto house of Sunil Jadhav 
upto Delhi road Khatkali Nala 
South : Balajigalli house of Sanjay Jadhav 
to house of Bababai Baburao Gurav to 
house of Shantilal Agrwal to house of 
Bhivsan Malode upto Khatkali Nala 
Kerhal Village limit 
West: s.no.215 municipal limit old modha 
road s.no.232 


11 


11 


11 - A 
11 - B 


Total Population 
- 4088 
Schedule Cast 
-662 
Schedule Tribe 
-25 


New Sillod , SantGadgebaba Chowk 11 - A 
( Infront Area of Hari Masjid ), General 
Ambedkarnagar , Kasaigalli , Gadi (women ) 
Area ,Mullagalli, Atargalli Part. 
North : HariMasjid near house of Yunus 11- B 
Mistari to shop of Haribhau Bedve to General 
house of Shaukat Talathi upto Jamdhade 
Penter Tapri to house of Kankar 
Pahelwan to house of Haji Razzak to 
H.M.B. Kirana shop upto JamaMasjid 
Chowk A - 1 Tea house 
East : From Aurangabad Jalgaon Road 
Pakija Tea house (Sirsayyed 
Ahemadkhan chowk ) upto A - 1 Tea 
house (JamaMasjid Chowk) to house of 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , शके १ ९ ४० 


१ ९ 


2 


3 


4 


5 


6 


Taiwarkha Pathan (Old Police Station ) 
upto house of Haji Razzak to house of 
Sandu Arke to Dr. Babasaheb Ambedkar 
Statue nearest Jamdhade Panter Tapri 
South : Sirsayyed Ahemadkhan Chowk 
Pakija Tea house to house ofMohammad 
Sharif to house of Sayyed Jamal Sayyed 
Gulab to Fakroddin Ali Ahemad Marg 
house of Sayyed Mohiyoddin Head 
Master upto house ofRauf Bagwan 
West : House of Sayyed Jamal Sayyed 
Gulab to house of Wahed Seth to house 
of Rauf Bagwan to house of Sayyed Afzal 
Ali upto wes to Mahadev Mandir Hari 
Masjid wall house of Sayyed Yunus 
Mistari 


12 


12 


Total Population 
- 4424 
Schedule Cast 
-156 
Schedule Tribe 
-17 


12 - A Atargalli Part, Holigalli, Dhangarwada , 12 - A 
12 - B Maligalli , Ram Mandir Area , Shani General 

Mandir Area, Trivenigalli ,Mhasobagalli ( women ) 
Part, Teligalli, Dhobigalli ,Ganesh Coloney 
Part. 

12 - B 
North : Aurangabad Jalgaon Road |General 
Sirsayyed Ahemadkhan Chowk Kapda 
shop of Razzak Nana to haveli ofshaukat 
wakil to house of hiraji atar to Noorani 
Masji bol to house of Balabhau 
Chandanse to house ofKadir Pahelwan 
to Balaji galli house of Nandu Kulkarni 
to house of Kishor Agrwal to house of 
Bhika Divte upto DelhiRoad 
East: Aurangabad Jalgaon Road Lokseva 
Samil to kapda shop of Razzak nana to 
house Sayyed Chand atar to house of 
Balabhau Chandanse 
South : Aurangabad Jalgaon Road 
Lokseva Samil to house of Dilip Dhadge 
upto Pathre s field to house of sagirkha 
pathan upto Mhasoba Mandir 
West : Pathre’s field to Mhasoba Mandir 
to Delhi road house of Bhika Divte 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ७ डिसेंबर २०१८ : अग्रहायण १६ , शके १ ९ ४० 


भाग १ - अ असाधारण 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


13 


13 


Total Population 
- 4521 
Schedule Cast 
-158 
Schedule Tribe 
|-13 


13 - A Yashwantnagar Jhopadpatti, 10 - A- BCC 
13 - B Ambadasnagar, Aurangabad Naka Area , (women ) 

Pooja Hotel Area , Kasturi Plaza Hotel 
Area , Church Area , Bharatnagar,Ganesh | 10 - B 
Coloney Part, Khodkaiwadi. 

General 
North : Municipal limit s.no.215 to 
Mhasoba Mandir to Pathre s field to 
house of Ravsaheb Adhav to house of 
Ratnakar Dhadge to Kalinka Sawmill to 
Mahatma fule Chowk house of Amin 
Kacchi to Warud road (Pandhi) upto 
Abdul Hamid Chowk (Aurangabad 
Jalgao Road ) to Yashwant College wall 
upto nala north side to Warud Road house 
of Divte to municipal limitWarud Village 
limit 
East: Municipal limit Solid Wast 
Management to s.no.111 
South :Municipal limit Old Water Supply 
well to Bhavan / Kerhal Village limit 
West : Mhasoba Mandir Road Pathre s 
field Delhi road to Bhavan / Kerhala 
Village limit Old water supply well to 
Purna River via municipal limit upto s.no. 
215 Kerhala Village limit 


Note : 
1 . The reservation indicated in the schedule for the Backward Class of citizen and women including seas 
reserved for women belonging to the scheduled castes, The scheduled Tribes and the Backward class of 
citizens is as per the lots drawn on 31.10.2018 . 
2 . A map of the Municipal Council showing the limits of the wards is available during office hours for 
inspection in the office ofthe Sillod Municipal Council. 


Place : Sillod Dist. Aurangabad 
Date : 6/12/2018 


(Udya Choudhary) 
Collector, Aurangabad 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


